कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणी करीता निर्माण केलेल्या 
३७ अस्थायी पदांना दि. ०१/०३/२०२४ ते 
दि. ३१/०८/२०२४ या कालावधी करीता 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२४/१४२/प्र.क्र.७३/ कु.क. 
१० वा मजला, बी विंग, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि. मार्ग, मुंबई- Yoo ००१ 
दिनांक : १५ एप्रिल, २०२४ 


वाचा- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०२३/८१/प्र.क्र.५६/ 
कु.क., दि. ०३/१०/२०२३ 
२) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य कुटुंब कल्याण, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः 
राककुका/आस्था २ क/अ.प. ३७/मुदतवाढ/न.क्र.७१/८५७८-५७९/२०२४, दि. 
०६/०२/२०२४. 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि. 
२१/०२/२०२४. 
प्रस्तावना - 


कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांच्या अंमलळबजावणीकरीता कार्यरत असलेल्या ३७ अस्थायी पदांना 


संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये दि. ०१/०९/२०२३ ते २९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. सदर ३७ अस्थायी पदांना दि. ०१/०३/२०२४ ते ३१/०८/२०२४ या कालावधीकरीता 


मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ अन्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. संदर्भ क्र.३ अन्वये 


वित्त विभागाने प्रशासकीय विभागातील मंजूर अस्थायी पदांना दि. ०१/०३/२०२४ ते ३१/०८/२०२४ 


पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंजूरी दिली आहे. त्यानुषंगाने सदर ३७ अस्थायी पदांना दि. ०१/०३/२०२४ 


ते ३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 


कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत संकीर्ण प्रयोजनार्थ अंतर्गत २२११ लेखाशीर्षाखाली कार्यरत 


असलेल्या पुढील विवरणपत्रात नमूद ३७ अस्थायी पदांस दि. ०१/०३/२०२४ ते ३१/०८/२०२४ 


पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम सुधारित वेतन मॅट्रीक्समधील । अस्थायी पदांची 
वेतनस्तर संख्या 
चि सहसंचालक, आरोग्य सेवा,(वर्ग -१) 8-२६: ८२२००-२११५०० |... 
2 | उप संचालक, आरोग्य सेवा, (वर्ग-१) | 5-२५:५८८००-२०९२०० २ 
३ | सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा, S-23: ६७७००-२०८७०० शिंगी 
कुटुंब कल्याण, मुंबई (वर्ग-१) 
४ | सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधिकारी, | 86-२३: ६७७००-२०८७०० २३ 
कुटुंब कल्याण माताबाल संगोपन (१७ जिल्हास्तर व 
आणि शालेय आरोग्य, (वैद्यकीय) ६ राज्यस्तर) 
(वर्ग-१) 
५ | सांख्यिकी अधिकारी 85-१५: ४१८००-१३२३०० a 
६ | उच्च श्रेणी लघुलेखक 5-१५:४१८००-१३२३०० | de 
सहाय्यक अधिक्षक 5-१३: ३५४००-११२४०० ४ 
वाहन चालक 5-६: १९९००-६३२०० 41 
एकूण ३७ 


३. 


उपरोक्त विवरणपत्रातील नमूद 30 पदांवरील खर्च पुढील लेखाशीर्षा अंतर्गत भागविण्यात 


येईल. सदर पदांवरील खर्चाची तरतूद सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अर्थसंकल्पिय 


तरतूदीतून केली जाईल. 


8. 


१) अ.क्र.१ते२व५ते ८ मधील नमुद पदांकरीता लेखाशिर्ष:- 


मागणी क्र. आर-१, मुख्यलेखाशिर्ष-२२११ - कुटुंब कल्याण, ००१- संचालन व प्रशासन, 


(09) राज्य कुटुंब कल्याण केंद्र, १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना - (०१) (०२), राज्य कुटुंब 


कल्याण केंद्र (२२११ ००३१) 


२) अ.क्र.३ व४ मधील नमुद पदांकरीता लेखाशिर्ष :- 


मागणी क्र. आर-१, मुख्यलेखाशिर्ष - २२११, कुटुंब कल्याण, ००१- संचालक व प्रशासन, 


(०१) कुटुंब कल्याण केंद्र, १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना, (०१) (०३) जिल्हा कुटुंब 


कल्याण केंद्र (२२११ ००५१) 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 


दि. २१/०२/२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर WIA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२४०४१२१२३५००४८०१७ असा 


आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VAIBHAV GAJANAN 
KOSHTI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=5749df8e46703e97e25555afe696d0 

a51 badfa2373ccdc83593e1 8af18e92fla, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 
erialNumber=47COABB5437C6B09C621CCA 


KOSHT| ase 
(वैभव ग. कोष्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल,महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरीक्षा/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
२. अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई. 

३. आयुक्‍त (कु.क.) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

५. अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, पुणे 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी , पुणे 

७. वित्त विभाग(व्यय-१३) मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती ( कु.क). 


परिशिष्ट “अ 


कुटुंब कल्याण कार्यक्रम संकीर्ण प्रयोजनार्थ निधी अंतर्गत २२७ अस्थायी पदांचा तपशील 


अ.क्र पदनाम संचालक अतिरिक्‍त | जिल्हास्त | एकूण 
आरोग्य सेवा, । संचालक र 
मुंबई आरोग्य सेवा, 
(कु.क) पुणे 
१ सहसंचालक,आरोग्य शीं १ शि शं 
सेवा, (वर्ग-१) 
२ | उपसंचालक, आरोग्य शि १ शि : 
सेवा, (वर्ग-१) 
३ सांख्यिकी अधिकारी शिक po | = | zm 
8 उच्चश्रेणी लघुटंकलेखक | ae | = | Le 
4 सहाय्यक अधिक्षक २ २ | = | 8 
६ वाहन चालक Q २ P= | ४ 
७ सहाय्यक जिल्हा आरोग्य चि ण शि _ 
अधिकारी (वैद्यकीय) (वर्ग- 
१) 
८ सहाय्यकसंचालक, शि शि | 0 
आरोग्य सेवा, (वर्ग-१) 
एकूण ८ १२ 1 १ | ३७ 


